बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी संस्थांना 
सहायक अनुदान वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक- बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८ 


नविन प्रशासन भवन, तिसरा मजला, 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख- ३० मे, २०१९ 
वाचा :- 


१. समक्रमांक शासन निर्णय महिळा व बाल विकास विभाग दि.२९.५.२०१९ 


शासन शुध्दीपत्रक :- 

मागणी क्र.एक्स ०१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण,०२, समाजकल्याण, १०२, बाल 
कल्याण, (१५) बाल संगोपन योजना (संगोपन व काळजी), (94) (09) बालसंगोपन योजनेसाठी स्वयंसेवी 
संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) (२२३५ बी ९०६) या लेखाशिर्षाखाली सन २०१९-२० या वित्तीय 
वर्षासाठी महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बालसंगोपन योजनेसाठी सहायक अनुदान (वेतनेतर) या 
बाबींसाठी ₹३१२३.८४ लक्ष ऐवजी ₹१७००.०० लक्ष इतकी तरतूद अर्थसंकल्पित आहे असे वाचावे. 
त्याचप्रमाणे सदर शासन निर्णयाव्दारे महिला व बाल विकास विभागांतर्गत बालसंगोपन योजनेसाठी 
सहायक अनुदान (वेतनेतर) या बाबीसाठी आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे यांना 
रकाना क्र.३ प्रमाणे एकूण ₹३३६.६५ लक्ष ऐवजी ₹६३६.६५ लक्ष इतका उदिष्टनिहाय निधी 
खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे असे वाचावे. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक क महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१९०५३०१५४९३१६०३० असा आहे. हे शासन 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


lly signed by Lalsing Ramchandra G 
¥ Maharash Women And 
epartment, postalCode=400032, 


f6c3e4855c5793924cf2a352b44266d360de02 


Lalsing ce 
Ra mM C h a n d fa G uJ a [ ialNumb¢ eae b7 b8d64aaf749fe58e0a7 14a015f521¢ 


b28fd2204e49a4d81f12a5745, cn=Lalsing Ramchandra Gujar 
Date: 2019.05.30 15:55:54 +05'30' 


(ला.रा.गुजर) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 


२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः बीजीटी-२०१९/प्र.क्र.४४/का-०८ 


मा.अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/ सदस्य, विधानसभा/ विधानपरिषद, विधानमंडळ, मुंबई 


१५. 


मा.विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/ विधानपरिषद, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

मा.मंत्री/ राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांची खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रधान सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

आयुक्‍त, महिला व बाळ विकास आयुक्तालय, पुणे 


महालेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर 


. महाळेखापाल- महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परिक्षा), मुंबई / नागपूर 

. सर्व उपसचिव, सर्व अवर सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
. उपायुक्‍त (बाल विकास), महिला व बाल विकास आयुक्‍तालय,पुणे 

. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-६/ अर्थसंकल्प-७), मंत्रालय, मुंबई 


. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना सदर निधी 


बी.डी.एस. प्रणालीवर वितरीत करण्याच्या विनंतीसह अग्रेषित. 


सर्व कार्यासने, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


, निवड नस्ती, का-०८. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


